सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वेतन या 
उद्दिष्टाखाळी पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर निधी 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, कोल्हापूर यांना 
वितरीत करण्याबाबत. मुख्य लेखाशिर्ष-२४१५०३२१. 
(हिवाळी अधिवेशन - २०२२) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र.९४/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२३. 


१) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, दि. १७.०९.१९९३. 

२) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक- प्रशिक्षण ११९९/ प्र.क्र.५८१/६१, दि. २३.९.१९९८ 

) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक-प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, दि. १२.६.२००१. 

४) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.-४९) दि.२३.१२.२०२२. 
) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पुरक २०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ ३, दि.२३.१२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि.१७.९.१९९३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १ संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, 
११ पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्रे, ६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे व ३ खाजगी संस्थेमार्फत संचलित 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत आहेत. सदर प्रशिक्षण 
केंद्रांना राज्य शासनामार्फत ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दिष्टाकरीता १००% अनुदान वितरीत करण्यात येते. त्यापैकी ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, 
कोल्हापूर हे श्री. मौनी विद्यापिठ या संस्थेमार्फत चालविण्यात येते. 


या प्रशिक्षण केंद्रास ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाखाळी सन २०१९ ते सन २०२२ या 
कालावधीत सातत्याने मागणीपेक्षा कमी अनुदान प्राप्त झाले आहे. वेतन उद्दिष्टाखाली मागणीपेक्षा कमी 
निधी प्राप्त झाल्यामुळे या कालावधीत सदर प्रशिक्षण partes अधिकारी / कर्मचारीवृंदाचे थकीत वेतन, 
वेतनावरील अनुज्ञेय भत्यांची थकबाकी इ. ची पुर्तता करणे ay झालेले नाही. या कालावधीतील वेतनाची 
थकबाकी अदा करण्याकरीता सदर केंद्राकडून वेतन उद्दिष्टाखाली अधिकचा निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची मागणी वारंवार करण्यात येते. याकरीता श्री. मौनी विद्यापिठ या संस्थेमार्फत चालविले जाणारे 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, जि.कोल्हापूर या प्रशिक्षण केंद्रास सन २०१९-२० ते सन २०२१-२२ या 
कालावधीतील ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) उद्दिष्टाखाळी कमी पडणारा निधी रु. १६६६.०० हजार 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र.९४/आस्था १५ 


(रुपये सोळा लक्ष सहासष्ट हजार फक्त) पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यासाठी विधीमंडळाच्या 
हिवाळी अधिवेशन - सन २०२२ मध्ये पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास 
संदर्भ क्र. ४ अन्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. सदर निधी ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, कोल्हापूर 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, कोल्हापूर यांना ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली 
रु.१६६६.०० हजार (रुपये सोळा लक्ष सहासष्ट हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
(BDS) (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर मर्यादेस अधिन राहून सन २०१९ ते सन 2022 या 
कालावधीतील प्रशिक्षण केंद्रामधील अधिकारी / कर्मचारीवृंदाचे थकीत वेतन, वेतनावरील अनुज्ञेय भत्यांची 
थकबाकी व आनुषंगिक खर्च भागविण्यात यावेत. 


२. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण- 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या 
अनुंषगाने उपायुक्‍त (आस्था), पुणे विभाग, पुणे यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्रास हा निधी अदा करण्याबाबत 
त्वरीत कार्यवाही करावी. 


३. सदर निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. हा खर्च “मागणी क्र. एल - ३, २४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण ०१- पीक संवर्धन १२० इतर 
संस्थांना सहाय्य (०१) ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना सहायक अनुदान (०१) (०२) कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
गारगोटी येथे ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे व त्याचा दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (सांकेतांक 
क्र.२४१५०३२१) ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर 
लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना) हे काम पाहतील. तसेच 
सदर पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खर्ची पडेल याची 
संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना) यांनी दक्षता घ्यावी. सदर खर्च ज्या उद्दिष्टासाठी वितरीत करण्यात आलेला 
आहे त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च पडतो आहे याबाबत ताळमेळ घालून खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र.९४/आस्था १५ 


५. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग १ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील 
तरतूदीनुसार शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या उप विभाग - ३ मधील अ.क्र. ४ परि. २७ (२) 
नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून तसेच वित्त 


विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र. ६/व्यय-१५, दि.०६.०१.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०१२४१५५६३९६५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by URMILA JOSHI 
DN: cn=URMILA JOSHI, o=RURAL 


U RM | LA JOS H | DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 


email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.01.24 16:57:13 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे (दोन प्रती) 

३.संचालक, श्री.मौनी विद्यापीठ गारगोटी, जि.कोल्हापूर 

४. उपायुक्त (आस्था) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नोंदणीकृत डाकेने) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई. (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर. (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. वित्त विभाग (का.क्र.अर्थसंकल्प-१७/व्यय १५) 

९. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, जि.कोल्हापूर (२ प्रतींसह) 
१०. कार्यासन.क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 

११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


